अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा 
भोगत असलेले बंदी/मुक्‍त बंदी/ परिविक्षाधीन 
यांच्या पुनर्वसनाअंतर्गत लाभार्थी संख्या ५० वरून 
८० करणेबाबत व अनुषंगिक वाढीव खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपप-२०१८/ प्र. H.03 / का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- 93 जुले, २०१८ 


वाचा-१) महिला व बाल विकास विभागाचा झानि क्र. अपप-२०११/प्र.क्र.१४२/ का-९,दि. १४.१०.२०१६ 
२) जनहित याचिका क्र.१०७/२०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.१२.१०.२०१७ रोजी आदेशा 
3) परिविक्षा अधिक्षक, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे दि. १८.०१.२०१८ व 
दि. २०.०३.२०१८ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना: - 

उपरोक्त संदर्भाधीन १ च्या शासन निर्णयाअन्वये अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत 
असलेले बंदी/मुक्‍त बंदी/ परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ द्यावयाच्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये रू.५०००/- 
प्रति लाभार्थी वरून रू. २५०००/- इतकी वाढ करण्यास व लाभार्थी संख्या ४० वरून ५० करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

जनहित याचिका क्र. १०७/२०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी दि. १२.१०.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्देशाच्या अनुषंगाने सदर योजनेअंतर्गतच्या लाभार्थी संख्येत वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय- 


आता या शासन निर्णायान्वाये अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले 
बंदी/मुक्‍त बंदी/ परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनाअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचा निकष रू.२५,०००/- प्रति लाभार्थी 
याप्रमाणेच ठेऊन लाभार्थी संख्या ५० वरून ८० करण्यास व त्यानुसार येणारा खर्च रू.१२.५० लक्ष(रू.बारा लक्ष 
पन्नास हजार फक्त) याऐवजी रू. २०.०० लक्ष (रू. वीस लक्ष फक्त) इतका करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपप-२०१८/ प्र. क्र.०३ / का-९ 


सदर प्रयोजनार्थ येणारा खर्च , सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


१०६, सुधार सेवा, (००) (०१) (०१) सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना (२२३५-०११३) ३१, सहाय्यक 


अनुदाने (वेतनेतर) , मागणी क्र. एक्स-१, या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥७(99॥[॥.9०५.॥१ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०७१३१५५४४८२१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pratibha Sanjay : ae 


le=400032, st=Mi 


ostal 
5 2.5.4.20=b473b4ee37ba1 cee5a359333e2009303b 
C h a 1 d h a r | 170cfa656f3ab1231d2ba1fbf6e04cf, cn=Pratibha 
Sanjay Chaudhari 
Date: 2018.07.13 15:56:39 +05'30' 


(प्रतिभा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र , यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०, 


११ 


स्वीय सहायक, अ.मु.स., गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. स्वीय सहायक, सचिव/सह सचिव/उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, महिला व बाल विकास, पुणे मार्फत) 
कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


